परिविक्षा कालावधी समाप्त करणेबाबत 
डॉ.जितेंद्र ज्योतिराम मेटे, दंतशाल्यचिकित्सक, 
गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३१७/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८/१० वा मजला, 
ळोाकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन आदेशा क्र.संआसे-२०१७/प्र.क्र.३/सेवा-१, दि.०२.१२.२०१७. 
२) क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.मेटे/दंडाचि/११५९-११६२/२०२१,दि.१८.०८.२०२१. 


शासन निर्णय:- 

शासनाच्या वाचा क्र.१ च्या उपरोक्त आदेशान्वये डॉ.जितेंद्र ज्योतिराम मेटे, यांची सामान्य 
राज्य सेवा,गट-ब या संवर्गात दंतशाल्यचिकित्सक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली असून ते 
दि.०२.०१.२०१८ (म.पू.) रोजी रुजू झाले. सध्या डॉ.जितेंद्र ज्योतिराम मेटे, हे दंतठाल्यचिकित्सक या 
पदावर ग्रामीण रूग्णालय, लोहारा, जि.उस्मानाबाद येथे कार्यरत आहेत. डॉ.जितेंद्र ज्योतिराम मेटे, 
दंतशल्यचिकित्सक गट-ब यांच्या परिविक्षा कालावधीत १५ दिवसांची अजित रजा उपभोगल्यामुळे 
त्यांचा परिविक्षा काळावधी दि.१६.०१.२०२० (म.नं.) रोजी समाप्त करण्यात येत असून त्यांच्या सेवा 
दंतशाल्यचिकित्सक या पदावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१३१०५९३६७४१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digi itakke Premanand Dnyaneshwar 
0 n ta e DN: nt Of Maharashtra, ou=Public 
Hea 


postalCode=400001 


st=Mi 
Prema nand 254 0286 Seid वनत मना ॥०९7९46701110 


imber=89357e84059779c4ad0939baba47beld 


7999cb1d37b914bdf76f412b21aacl 


Dnyaneshwar ५५७७. 
ऐप्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


झासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३१७/सेवा-१ 


३. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा,लातूर मंडळ,लातूर. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक उस्मानाबाद. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रूग्णालय,लोहारा,जि.उस्मानाबाद. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 

१०.डॉ.जितेंद्र ज्योतिराम मेटे, दंतशाल्यचिकित्सक, गट-ब (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई यांचे मार्फत) 

११.निवडनस्ती - सेवा-१. 


